आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील प्रस्तावित २६११ 
अस्थायी व ३१५ अतिरिक्त पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक-०२ नोव्हेंबर २०२० 


वाचा :- १ कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ २०१२/प्र.क्र.१०२/पदुम ९, दि.३०/०८/२०१४. 

२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १४२०/प्र.क्र.५०/पदुम ९, दि.३०/०३/२०२०. 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क./ दि.३१/०८/२०२०. 

४) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /२०२०-२१/१८९९, दि.१७/०८/२०२०. 
4) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /२०२०-२१/२३३१, दि.०१/१०/२०२०. 


प्रस्तावना: 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचा-यांच्या एकूण 
४०९७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
दिलेली आहे. सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या 
अखत्यारीतील विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण २६१६ अस्थायी पदे व ३५३ 
अतिरिक्त पदे दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये २६११ 
अस्थायी पदांना व ३१५ अतिरिक्त पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
संबंधित प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांच्या आस्थापनेवरील 
४०९७ पदांच्या आकृतीबंधास संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनाने दिलेली मान्यता लक्षात घेता सदर 
आकृतीबंधांतर्गत दर्शविण्यात आलेली २६११ अस्थायी पदे व ३१५ अतिरिक्त पदांचा पुर्न आढावा घेऊन 
अस्थायी पदे पुढे सुरु ठेवणे, अस्थायी पदे स्थायी करणे इ. कार्यवाही आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय यांचे मार्फत 
होणे आवश्‍यक आहे. सदर कार्यवाही पुर्ण करण्यास थोडा कालावधी लागण्याची शक्‍यता असल्याने 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर त्याचा विपरित परिणाम होऊ नये त्यासाठी आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय 
विभागाच्या आस्थापनेवरील २६११ अस्थायी पदे व ३१५ अतिरिक्‍त पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 


शासन या निर्णयान्वये आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अधिपत्याखालील कार्यरत विविध 
कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या प्रस्तावित एकूण २६१९ अस्थायी पदे व ३१५ अतिरिक्‍त 
पदांना दि.०१/०९/२०२० ते दि.३१/०१/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देत आहे. अस्थायी व 
अतिरिक्त पदांचा गोषवारा विवरणपत्र “अ” मध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 


आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास यांनी अस्थायी व अतिरिक्‍त पदांचा आढावा घ्यावा व सदर पदांच्या 
स्थायीत्वतेबाबत निर्णय घेऊन अनावश्‍यक पदांना वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.२०/११/२०२० पर्यंत 
शासनास सादर करावा. अन्यथा सदर अस्थायी पदांना यापुढे मुदतवाढ fest जाणार नाही. 


या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पू.क/ 
दि.३१/०८/२०२०, अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२०११०२१४२७३४७३०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by UJWAL 8 SALVI 


WA |_ B A |_ V DN: CN = UJWAL B SALVI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


सोबत :- विवरणपत्र “अ Date: 2020.11.021492:95 0530 0000009 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८ (१० प्रती). 


) 
) जनसंपर्क अधिकारी, आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई (3 प्रती). 

) उपायुक्त (प्रशासन), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई (३ प्रती). 

) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई (३ प्रती). 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


AD 


CS 0८ w 


धु 


८४) 


अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्व) मुंबई.५१. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 
सर्व शासकीय दूध योजना, 
१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 
११) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१२) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१३) आयुक्त पशुसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१४) व्यवस्थापक, पश्ुपैदास व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 
१५) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुकत नाशिक. 
१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn ८5. 


vo 


१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, 

१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) / 

२०) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६. 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 


(शासन निर्णय क्र.दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९, दि. ०२/११/२०२० सोबतचे विवरणपत्र "अ" 


दि.०१.०९.२०२० 
अ.क्र दि.३१.०८.२०२० ते 
कार्यालययोजनेचे/ नांव पर्यंत पदांना मंजूरी | दि.३१.०१.२०२१ 
प्राप्त पर्यंत मंजूरी 
आव्यक पदे 
अस्थायी अतिरिक्त अस्थायी अतिरिक्त 
(| २ ३ ४ 4 & 
a शासकीय दूध योजना, अहमदनगर व शित. केंद्र, ब्राम्हणवाडा, तिसगांव, | ६० १ ६० १ 
अकोले, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण. 
२ ।झासकीय दूध योजना, वणी व शासकीय शितकरण केंद्र, १० | - | १० | - | 
३ areata दूध योजना, धुळे व शासकीय शित. केंद्र, तळोदा, नंदूरबार व 3G १ 3६ १ 
साक्री 
४. शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव ०२ | - | ०२ | - | 
५ ।झासकीय दूध योजना, नाशिक व शासकीय शितकरण केंद्र, चांदवड २१ १ २१ १ 
६ ।शासकीय दूध योजना, परभणी व शासकीय शित. केंद्र, गंगाखेड, हिंगोली | ६२ ११ ६२ ९ 
ie शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद व शित. केंद्र, HAS, जालना, वैजापूर, | ५७ १० ५७ ८ 
सिल्लोड 
८ ।झासकीय दूध योजना, भूम व शासकीय शितकरण केंद्र, परांडा ४२ 9 ४२ 9 
९ ।झासकीय दूध योजना, नांदेड व शितकरण केंद्र, नरशी Gd १५ Gd १४ 
द्वि ० ।'झासकीय दूध योजना, बीड व शितकरण केंद्र, आंबेजोगाई, केज, ६३ १६ ६३ १६ 
माजलगांव 
ie १ शासकीय दूध योजना, उदगीर व शित. केंद्र, उस्मानाबाद, उमरगा, मुरुड, | ९७ २२ ९७ २१ 
निलंगा 
१२ शासकीय दूध योजना, नांदुरा व शित. केंद्र, मातोळी, चिखली, खामगांव १३ | - | 93 | - | 
१३ शासकीय दूध योजना, अकोला व शासकीय शितकरण केंद्र, वाशिम ५३ २ ५३ २ 
१४ ४ "शासकीय दूध योजना, अमरावती व शितकरण केंद्र, परतवाडा, मोर्शी ०९ ३ ०९ ३ 
१५ शासकीय दूध योजना, यवतमाळ व शितकरण केंद्र, पुसद, मारेगांव २० १ २० १ 
१६ शासकीय दूध योजना, गोंदिया व शित. केंद्र,भंडारा, तुमसर, कोहमारा, | ८२ १ ८२ १ 
सातगांव 
| 9 | ७ शासकीय दूध योजना, चंद्रपूर व शितकरण केंद्र, नागभिंड, कन्हेरी ७७ १ ७७ १ 
१८ ।झासकीय दूध योजना, वर्धा व शासकीय शितकरण केंद्र,मनसर ५१ १ ५१ १ 
१९ शासकीय दूध योजना, मिरज व शितकरण केंद्र, जत, शिराळा १५१ 9 १५१ ५ 
२० ।झासकीय दूध योजना, पुणे व शितकरण केंद्र, ओतूर, इंदुरी (मावळ) ४५ 30 ४५ २५ 
२१ ।'झासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर व शितकरण केंद्र, 4 4 4 8 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 


२२ 'झासकीय दूध योजना, सोलापूर व शितकरण केंद्र, बार्शी, अकलूज, ११ 3 ११ ३ 
सांगोला 

२३ 'झासकीय दूध योजना, सातारा व शितकरण केंद्र, वडूज, पारगांव, ३५ शि ३५ १ 
फलटण 

२४ ।झासकीय दूध योजना, महाड 9 | - | 9 | - | 

२५ TAGS दूध योजना, रत्नागिरी व शितकरण केंद्र, सडवली, लांजा २७ -_| २७ a 

२६ ।झासकीय दूध योजना, चिपळूण १२ | a | १२ -_| 

२७ ।झासकीय दूध योजना, कणकवली व शित.केंद्र. कोलगांव १५ -_| १५ a 

२८ शासकीय दूध योजना, खोपोली — ० | a | १० | ० १ 

२९ ।झासकीय दूध शितकरण केंद्र, सरळगांव नि a & — 

३० ।पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर | a | ० ३ १० ० ३ 

३१ ।प्रकल्प अधिकारी, दापचरी व शितकरण केंद्र, दापचरी ७६ | oa | ७६ १ 

३२ ।प्राचार्य,दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम, शि २ | शि 
दापचरी 

३३ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्व) १५९ ४ १५९ ४ 

३४ २९ जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 263 ४ २६३ २ 
कार्यालये 

३५ बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या १९ २ १९ १ 
दृष्टीने YS HVA STAT आघाडी पथके 

३६ ।'आदिवासीक्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या दृष्टीने २१ शि २१ शि 
सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके योजना 

३७ दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील वैयक्तिक पदे १२७ | - | १२२ | - | 

३८ आयुक्त कार्यालय, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी १०० ०० | - | १०० | 00 | - | 

३९ बृहन्मुंबई दूध योजना, आरे / वरळी / कुर्ला. ५९५ १९४ । ५९५ । १७५ 

४० नियंत्रक, गुरे नियंत्रण कार्यालय, गोरेगांव. २३ | - | 23 | - | 

४१ १ प्राचार्य, दिन दयाळ उपाध्याय दुग्ध विज्ञान संस्था, आरे २८ | - | २८ | - | 

४२ | A कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव, मुंबई. GC 2 ष्ट २ 

एकूण - २६१६ ३५३ २६११ ३१५ 


Digitally signed by UJWAL 8 SALVI 


WA [_ B A LV | DN: CN = UJWAL B SALVI, C = IN, S= 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 
Date: 2020.11.02 14:32:58 +05'30' 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


